सन 2092-2098 या आर्थिक वर्षाकरीता 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी केंद्र व राज्य 
हिड्याचा (६०:४०) निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.५८५/कु.क. 
बी विंग, १० मजला, गो.ते.रुग्णालय, संकुल इमारत 
लो.टि.मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २७ फेब्रुवारी,२०१९ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.५८५/कु.क., 
दि. ६ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद - २ खालील प्रमाणे आहे. 


२. उपरोक्त निधीसाठी “ प्रशासकिय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई” 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि सहसंचालक अर्थ व प्रशासन, आरोग्य 
सेवा, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे". 


या ऐवजी 
उपरोक्त निधीसाठी "मुख्य प्रशासकिय अधिकारी, अतिरिक्‍त संचालक, कुटुंब 
कल्याण कार्यालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि अतिरिक्‍त 
संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन आणि शालेय आरोग्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे". 
असे वाचावे 
तसेच परिच्छेद ३ नंतर खालील प्रमाणे परिच्छेद ३-अ चा समावेश करण्यात येत आहे. 
३-अ) शासन निर्णय दि. ०६.०२.२०१९ अन्वये वितरित केलेल्या निधीबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करुन विहित केलेल्या बाबीवर खर्च करण्यासाठी राज्य आरोग्य 
सोसायटी - PMMVY यांच्याकडे निधी सुपुर्द करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१८/प्र.क्र.५८५/कु.क. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१७०५०२६७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


नं ou=Public Health Department, 
J Wa a i (1 Nn postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a6ee 
4771341780133d295a56dd4ef476977773, 


R 1 serialNumber=3b8f98f1c182bf458a4deee399a 
a Nn S | Nn g 7241b5044aeb09c097bc6d28b58709fe8ef0d, 
cn=Ujwala Arun Ransing 
Date: 2019.02.27 15:53:15 +05'30' 


(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखाकार, महाराष्ट्र - 4 (लेखाअनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७. अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 

८. मुख्य प्रशासकिय अधिकारी, अतिरिक्‍त संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
९. वित्त विभाग,(व्यय १३/ अर्थसंकल्प ९), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प /लेख), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


